महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 

दिनांक १/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०७/०९/२०१८ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०१८/प्र.क्र. ०१/विशा-८, 
दि. १७/०३/२०१८ 
३) महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मस/कार्या-२/अस्थायी/२०१८/३०११, दिनांक १/१०/२०१८ 


प्रस्तावना : 


महासमादेडाकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ४०३ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०१८ ते दि. ३०/०९/२०१८ पर्यंत संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय 
दि. १७/०३/२०१८ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. ३०/९/२०१८ रोजी संपळी 
आहे. वित्त विभाग दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, Ha अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले 
आहेत. तसेच दि. ३०.०९.२०१८ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर 
पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 
त्याअनुषंगाने सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागास दिनांक २९/८/२०१८ रोजी सादर केलेला 
आहे. यास्तव महासमादेशकांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील एकूण ४०३ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास 
अनसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील सोबतच्या 
प्रपत्रात नमूद एकूण ४०३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८ 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.१ मुख्य लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ आ.पु.क., दिनांक ७ सप्टेंबर, 
२०१८ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/99॥॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०१८१००८१५०६५७७२२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN Of Maharashtra, 
D k V t ou: , postalCode=400032, 
ee pa a $ वे n fd26ff7b1b970520962ebf72d86 


546b92151214820b2bb3 1f3ccac8, 
S a Wa n t serialNumber=66ea8e25496abe 1 27ddbfd3157e10a 
e5a1fb12e738b63f8a5b2cb92885fd1f05, 
cn=Deepak Vasant Sawant 
Date: 2018.10.08 15:12:41 +05'30' 


(दि. व. सावंत) 
सोबत : प्रपत्र-अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित : 
१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


o~ 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क., मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विजा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


xn 


9 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८, दिनांक ०८ ऑक्टोंबर २०१८ 


सोबतचे विवरणपत्र 
प्रपत्र - अ 


महासमादेशक होमगार्ड- महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मुख्यालय 


मंजूर 
अ.क्र. पदाचे नाव गट पदे वेतनश्रेणी 

| अस्थायी | 
1 | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ 1 15600-39100, 4S पे 6600 
2 | कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, गट-ब 1 9300-34800, 4S पे 4400 

सहाय्यक लेखा परीक्षक (वित्त व 
3 | cat) 1 9300-34800, ग्रेड पे 4400 
4 | प्रमुख लिपिक गट-क 1 9300-34800, HS पे 4200 
5 | वरिष्ठ लिपिक 2 5200-20200, 4S पे 2400 
eel लिपिक टंकलेखक 4 5200-20200, ग्रेड पे 1900 
7 | पोलिस कॉन्स्टेबल 2 5200-20200, ग्रेड पे 1800 
हतं शिपाई नाईक गट-ड 1 4440-7440, 4S पे 1600 
Ea शिपाई 3 4440-7440, ग्रेड पे 1300 
10 | स्वच्छक 1 4440-7440, 4S पे 1300 
एकूण 17 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, घाटकोपर, मुंबई 
मंजूर 
अ.क्र. पदांचे नाव गट पदे वेतनश्रेणी 
1 | लिपिक टंकलेखक गट-क 1 5200-20200, 4S पे 1900 
2 | भांडारपाल 2 5200-20200, ग्रेड पे 1900 
3 | प्रदर्शक 7 5200-20200, 4S पे 2400 
4 | सफाइंगार eS, : 4440-7440, FS पे 1300 
5 | धोबी 1 4440-7440, 3S पे 1600 
6 | आचारी 2 4440-7440, FS पे 1600 
7 | माळी 1 4440-7440, 4S पे 1300 
क्वार्टरगार्ड सैनिक 1 4440-7440, 4S पे 1600 
एकूण 46 | 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८ 


समादेशक, होमगार्ड-बृहन्मुंबई 


मंजूर 
अ.क्र. पदांचे नाव गट पदे वेतनश्रेणी 
1 | निदेशक गट-क 12 5200-20200, ग्रेड पे 2400 
2 | हेड कॉन्स्टेबल 1 5200-20200, 4S पे 1800 
3 | काँ.आर्मोरर 1 5200-20200, 4S पे 1800 
4 | पोलिस कॉन्स्टेबल 1 5200-20200, 4S पे 1800 
5 | कॉ.चालक 1 5200-20200, 4S पे 1900 
| te: | प्रशिक्षित आर्मोरर हवालदार 1 5200-20200, 4S पे 1800 
एकूण 17 
सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड कार्यालयातील पदे 
अ.क्र. जिल्हा समादेशक कार्यालये गट मंजूर वेतनश्रेणी 
(33 जिल्हे) पदे 
1 | प्रशासिक अधिकारी गट-क 25 9300-34800, ग्रेड पे 4300 
2 । प्रमुख लिपिक दिता 5200-20200, ग्रेड पे 2400 
3 | वरिष्ठ लिपिक धिक 5200-20200, ग्रेड पे 2400 
4 | कनिष्ठ लिपिक 10 5200-20200, ग्रेड पे 1900 
5 | चालक Ea 5200-20200, 4S पे 1900 
1 6| केंद्र नायक 33 9300-34800, ग्रेड पे 4300 
7 | पलटन नायक 33 9300-34800, ग्रेड पे 4200 
| 3 | सामग्री प्रबंधक सुभेदार 29 5200-20200, ग्रेड पे 2800 
Lo | हवालदार निदेशक 124 5200-20200, ग्रेड पे 2400 
10 | हवालदार लिपिक 33 5200-20200, ग्रेड पे 1900 
1 | सैनिक (गट-ड) 4 4440-7440, ग्रेड पे 1600 
2 | शिपाई 37 4440-7440, 4S पे 1300 
एकूण 353 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०१/विशा-८ 


होमगार्ड संघटनेतील अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र. संवर्ग मंजूर पदे 
1 गट-अ 1 
2 गट-ब 2 
3 गट-क 348 
4 गट-ड 52 
एकूण 403 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


